सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी 
रु.१०९३७.५० लाख निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक - १६ डिसेंबर, २०२०. 
१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, दि. १७.०१.२०१८ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ATA ४६२०/प्र.क्र. ६२/२०२०, दि. १८.५.२०२०, 
दि.२७.०७.२०२०, व दि.१८.०९.२०२०. 
3. नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/अंदाजपत्रक २०-२१/ 
प्र.क्र.१७५/२०२० , दिनांक १३.११.२०२०. 
प्रस्तावना:- 
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच 

विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष 
कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि 
संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये हवामान बदलास अनुकूल 
शेती पध्दती विकसित करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये टप्याटप्याने प्रकल्प राबविण्यात 
येत असून गावांचे सूक्ष्म नियोजन, आराखडे तयार करुन प्रकल्पाची अंमळबजावणी सुरु झालेली आहे. या 
प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमळबजावणी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयांन्वये सन २०२०-२१ मध्ये एकूण रु.३५१९७ लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रकल्पास चालू 
वर्षी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीतून प्रथम प्रलंबित दायित्व अदा करण्याकरिता आणि प्रकल्पाच्या 
सुरळीत अंमलबजावणीकरिता निधी वितरणाबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रांन्वये प्रकल्प संचालक, 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचेकडून प्राप्त झाळा आहे. सबब, प्रकल्पाच्या सुरळीत 
अंमलबजावणीसाठी रु.१०९३७.५० लाख एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 

शासन निर्णय: 

१. सन २०२०-२१ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना प्रकल्पांतर्गत 
विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता रु.१०९३७.५० लाख (SUH नऊ कोटी सदोतीस ळाख 
पन्नास हजार फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत असून 
सदर वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीपैकी बाहय हिळछ्याच्या व राज्य हिऱड्याच्या निधीचा तपशील 
खालीलप्रमाणे:- 

(रु. लाखात) 
बाहय हिउ्ड्याचा निधी राज्य हिऱ्छ्याचा निधी एकूण वितरीत निधी 
८७५०.०० २१८७.५० १०९३७.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


२. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता 
राज्य (SATA रु. २१८७.५० लाख (रुपये एकवीस कोटी सत्याऐंछी लाख पन्नास हजार फक्‍त) निधी 
वितरीत करण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


बाब वितरीत निधी (रुपये लाखात) 
१३-कार्यालयीन खर्च ७७.२५ 
१४- भाडेपट्टी व कर ०.५० 
१७- संगणक खर्च ५.०० 
२८- व्यावसायिक सेवा १५०.०० 
३०-इतर कंत्राटी सेवा २.५० 
३३-अर्थसहाय्य १९५१.०० 
५०-इतर खर्च १२९९ 

एकूण २१८७.५० 


३. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता 
बाहय हिळ्याचा रु.८७५०.००लाख (रु.सत्याऐंशी कोटी पन्नास लाख फक्त) व राज्य हिळ्याचा 
रु.२१८७.५० लाख (रुपये एकवीस कोटी सत्याऐंशी लाख पन्नास हजार फक्त) निधी वितरीत करण्यात 


येत असून तो प्रकल्पाच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा. 


बाहय हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-?, मागणी क्रमांक डी-३, 


२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत होतकऱ्यांची आणि (११५) लहान /सिमांत शोतकऱ्यांची आणि 
शेतमजुरांची योजना, शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (००)(०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, 
(बाहय हिस्सा ७०%) (२४०१ ॥ ६४६) (राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ॥६५५) 
३३-अर्थसहाय्य 


१३-कार्यालयीन खर्च 
१४- भाडेपट्टी व कर 
१७- संगणक खर्च 
२८- व्यावसायिक सेवा 
३०-इतर कंत्राटी सेंवा 
३३- अर्थसहाय्य 
५०-इतर खर्च 


४. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.१०९३७.५० लाख (रु.एकऱे नऊ कोटी 
सदोतीस लाख पन्नास हजार फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी 


देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा प्रथम प्राधान्याने मागील आर्थिक वर्षातील 
शेतकऱ्यांची प्रलंबित देयके व सामुदायिक कामांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी विनियोग करण्यात 
यावा तसेच प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी ३३-अर्थसहाय्य या 
उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे. 

प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 
मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 

प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झाळेल्या कामाचा प्रगती अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर 
करावा. 

वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० नुसार विहित 
केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०४/२०२०/व्यय-१, दिनांक १०.१२.२०२० अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीनुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१६१७१०१६४००१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 
C h a n d fa ka n t A n d g e esi eset a Aan 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: त्वा, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 


ashtra, 
5025d482b 1 beeOfffaa620 


8503400698 


08८, 
imber= 
1991f358271, cn=Shrikat 
ste: 2020.12.16 17:13:43 +05'30" 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१५. कार्यासन 2-3 कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


